Reg . No . NPCITY/ 236/ 2018 - 20 


AL 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 

असाधारण 
प्राधिकृत प्रकाशन 


वर्ष ४ , अंक ८ ] 


सोमवार , जानेवारी २२ , २०१८ /माघ २ , शके १९३९ 


[ पृष्ठे २ , किंमत : रुपये १८.०० 


स्वतंत्र संकलन म्हणून फाईल करण्यासाठी प्रत्येक विभागाच्या पुरवणीला वेगळे पृष्ठ क्रमांक दिले आहेत . 


भाग एक - अ - नागपूर विभागीय पुरवणी 


( भाग चार- ब मध्ये प्रसिद्ध करण्यात आलेले आहेत त्यांव्यतिरिक्त ) केवळ नागपूर विभागाशी संबंधित असलेले महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा 
व पंचायत समित्या , ग्रामपंचायती , नगरपालिका बरो , जिल्हा नगरपालिका , प्राथमिक शिक्षण व स्थानिक निधी 

लेखापरीक्षा अधिनियम या अन्वये काढण्यात आलेले आदेश व अधिसूचना . 


भाग १- अ ( असा .) ( ना .वि . पु.) म . शा . रा ., अ . क्र . १९ . 


नगर विकास विभाग 


मंत्रालय , मुंबई -४०० ०३२, दिनांक १२ जानेवारी २०१८ . 
महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम, १९६६ . 

क्रमांक टिपीएस - २३१७- ७४४ -प्र . क्र . ३५८ - २०१७- नवि - ९. 

ज्याअर्थी, गोंदिया शहराची दुसरी सुधारीत विकास योजना महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम , १९६६ ( १९६६ चा महा. ३७ वा ) ( यापुढे 
" उक्त अधिनियम " असे संबोधले आहे ) चे कलम ३१ ( १) अन्वये नगर विकास विभाग अधिसूचना क्र . टिपीएस-२३११-२१८६- सी . आर. २४९ ( बी ) 
२०११- नवि- ९ , दिनांक ०४- ०४ - २०१२ अन्वये भागशः मंजूर झालेली असून सदर विकास योजना दिनांक १५ -०५- २०१२ पासून अंमलात आलेली 
आहे . तसेच वगळलेल्या भागाची विकास योजना शासन नगर विकास अधिसूचना क्र . टिपीएस- २३१३ - ३७८ - प्र . क्र . १६० - २०१३- नवि- ९ , दिनांक 
३० - ०८ - २०१३ मंजूर झाली आहे . ( यापुढे “ उक्त विकास योजना ” असे संबोधले आहे ) ; 


___ आणि ज्याअर्थी, उक्त विकास योजनेत , मौजे गोंदिया ( बु .) येथील गट क्र . ४९३ ( भाग) व ४९७ (भाग ) क्षेत्र १.१८ हेक्टर आरक्षण क्र . एस -१७५ 
" खेळाचे मैदान " आणि गट क्र . ४९७ ( भाग), क्षेत्र ०.१६ हेक्टर आरक्षण क्र . एस - १७६ “ हॉकर्स झोन " व पूर्वेकडे जाणारा २४ मी . रुंदीचा विकास 
योजना यामध्ये अंतर्भूत आहेत ( यापुढे “ उक्त जागा " असे संबोधले आहे) ; 

आणि ज्याअर्थी, गोंदिया नगरपालिका, गोंदिया यांनी उक्त जागेच्या संदर्भात नियोजन प्राधिकरण ( यापुढे “ उक्त नियोजन प्राधिकरण " असे 
संबोधले आहे ) म्हणून , त्यांच्या सर्वसाधारण सभेचा ठराव क्र . १८ , दिनांक ५ - ७- २०१२ नुसार उक्त जागेमधील आरक्षण क्र . एस - १७५ " खेळाचे 

आणि आरक्षण क्र . एस - १७६ “ हॉकर्स झोन ” २४ . ०० मीटर विकास योजना रस्ता वगळन रहिवास विभागात समाविष्ट करण्याबाबत प्रस्तावित 
करण्याचे ठरवून उक्त अधिनियमाचे कलम ३७ ( १ ) अन्वये सर्व वैधानिक कार्यवाही पूर्ण करुन प्रस्ताव दिनांक १७- ०८ - २०१३ च्या पत्रान्वये शासनास 
सादर केलेला आहे (यापुढे “ प्रस्तावित फेरबदल " असे संबोधले आहे ) ; 


आणि ज्याअर्थी, आवश्यक त्या चौकशीनंतर व संचालक नगर रचना , महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचेशी सल्ला मसलत केल्यानंतर उक्त फेरबदलाचा 
प्रस्ताव नामंजूर करावा , असे राज्य शासनाचे मत झाले आहे ; 


आता, त्याअर्थी उक्त अधिनियमाचे कलम ३७ चे उप - कलम ( २ ) अन्वये व त्या अनुषंगाने शासनास प्राप्त असलेल्या इतर अधिकारांचा वापर 
करुन शासन उक्त विकास योजनेतील उक्त फेरबदल प्रस्ताव नामंजूर करीत आहे ; 
ना .-एक - अ -१ ( १५९१). 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - अ नागपूर विभागीय पुरवणी , जानेवारी २२, २०१८ /माघ २ , शके १९३९ 


सदरची अधिसूचना नागरिकांच्या अवलोकनार्थ मुख्याधिकारी, गोंदिया नगरपालिका, गोंदिया यांचेकार्यालयांत , कार्यालयीन वेळेमध्ये कामकाजाच्या 
दिवशी उपलब्ध करण्यात येत आहे . 


PYGP 31941951 INT | || www .maharashtra. gov. in (aluda AYA ) AT PIATTO Ses BUCET 3T€ . 

___ महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांचे आदेशानुसार व नावाने , 


1. YII . DIETA , 
कक्ष अधिकारी . 


HTT 9- 34 ( 37641.) (TL. .g .) 7 . III . 27., 37 . $5 . 20 . 

URBAN DEVELOPMENT DEPARTMENT 

Mantralaya, Mumbai- 400 032 Dated the 12th January 2018 . 
MAHARASHTRA REGIONAL AND TOWN PLANNING ACT, 1966 . 


No. TPS- 2317 -744 -CR - 358 - 2017 -UD - 9. 


Whereas, the Government in Urban Development Department vide Notification No. TPS - 2311 - 2186 -CR -249(B ) 
2011-UD -9 , dated the 04 -04 -2012 has partly sanctioned the second Development Plan for the Gondiya City come into 
force with effect from the 15 -05 - 2012 and excluding part ofthe Revised DevelopmentPlan has been sanctioned by the 
Government vide Urban Development Department s Notification No. TPS - 2313 - 378 -CR - 160 - 2013 -UD - 9 , dated the 
30 -08 -2013 (hereinafter referred to as “ the said Development Plan ") Under Section 31 ( 1) oftheMaharashtra Regional 
and Town Planning Act, 1966 (Mah .XXXVII of 1966 ) (hereinafter referred to as “ the said Act ") ; 


And whereas , in the said DevelopmentPlan , land bearing GutNo. 493 (pt.) and 497 (pt.) admeasuring 1 . 18 Ha . 
Site No . S - 175 “ Play Ground" and GutNo. 494 (pt.) admeasuring 0 . 16 Ha. Site No. S - 176 "Hawkers Zone" and towards 
Eastern side 24 .00 Mt. DevelopmentRoad is included in Reservation (hereinafter referred to as “the said land”) ; 


And whereas , the Gondiya Municipal Council, being the Planning Authority in the respect of the said Land 
(hereinafter referred to as “ the said Planning Authority ”), vide its Resolution No . 18 , dated 5 - 7 - 2012 has resolved to 
delete Site No. S - 175 “ Play Ground" Site No . S - 176 “Hawkers Zone" and towards Eastern side 24 . 00 Mt. Development 
Road and included in Residential Zone from the said land by carrying out a modification to the said Development Plan , 
by following all the legal formalities stipulated Under Section 37 (1 ) of the said Act, and forwarded the proposal to 
Government for sanction vide letter dated 17 -08 - 2013 (hereinafter referred to as “the said Modification ”); 

And whereas , in view of above and after making necessary enquiries and after consulting the Director of Town 
Planning ,Maharashtra State , Pune , the Government is of the opinion that the said Modification need to be rejected ; 

Now , therefore , in exercise of the powers conferred by sub -section (2 ) of Section 37 of the said Act, the 
Government of Maharashtra hereby refuses to accord sanction to the said Modification ; 

This Notification shall also be available on theGovernmentweb site www .maharashtra . gov.in (alyd a fayh ). 


By order and in the name of the Governor ofMaharashtra , 


R . S . CHOUHAN , 
Section Officer. 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI, 
PRINTED AT GOVERNMENT PRESS , CIVIL LINES , NAGPUR -440 001 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND 
PUBLICATION , 21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI-400 004 . 


